शैक्षणिक TF २०२०-२१ : 
अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये 
नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता 
देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ जुलै, २०२०. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२०८/१७)/मशि-४, दि.१३.०९.२०१७. 
2) सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.०९ दिनांक २५.०६.२०२०. 


शासन आदेशा 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९, संदर्भ क्र.२ येथील 
दि.२५.०६.२०२० चे अध्यादेश अणि संदर्भ क्र.१ येथील दि.१३.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत 
केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील apy विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी नवीन 
अतिरिक्त तुकड्यांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या निकषांनुसार छाननी करण्यात आली. विद्यापीठांच्या 
शिफारशींच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर केलेल्या छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (४) (घ) तसेच त्याखाळील परंतुकान्वये 
शासनास प्राप्त अधिकारानुसार अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात पुढील विवरणात नमूद 
केल्यानुसार नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून कायम विना अनुदान 
तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र तुकडी नियमित करणे 
Lae 3 1४ | 

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


7 डेक्कन एज्यूकेडान सोसायटीचे किर्ती ए. डुंगरसी | बी.एम.एस. 
कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अन्ड कॉमर्स, 
काशीनाथ धरु रोड, वीर सावरकर मार्ग, आगार 
बाजार जवळ, दादर (प.) मुंबई ४०० ०२८ 

२ | नवनीत एज्यूकेशन सोसायटीचे नाईट डिग्री बी.कॉम (१२०-२४०) 
कॉलेज ग्लीडरलेन म्युसिपल शाळा इमारत, 
बेलसिस पूल, रेल्वे स्टेशनच्या समोर, मुंबई 
सेंन्ट्रल-४०० ००८ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र. तुकडी नियमित करणे 
ae] 3 lis eed 
३ | नमिता एज्यूकेशन अन्ड वेलफेअर सोसयटीचे बी.कॉम. 
सिध्दार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एन.एस. नॉलेज सेंटर, 
बोराडपाडा, पो. चारगाव, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे 
४२१ ५०३ 
हि सहयोग प्रतिष्ठानचे सहयोग कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट । बी .एस्सी (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
स्टडीज,ज्ञानमृत विद्यालय, दुर्गादेवी पाडा, अंबरनाथ 
(पू.) जि. ठाणे- ४२१ ५०१ 
५ | जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे कला, विज्ञान आणि बी. एस्सी. (इन्फोरमेडन टेक्नॉलॉजी) 
वाणिज्य महाविद्यालय,गोवेली, ता. कल्याण, 
जि. ठाणे- ४२१ १०३ 
६ । मैत्रेय बहुउददेशिय सेवाभावी संस्थेचे जी. के एस.. बी. ए. 
कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स सरकारी | बी. कॉम (अकाउंटिग अँन्ड फायनांस) 
हॉस्पिटलजवळ, मिलेक्ट्री शाळेसमोर, खडवली, ता. 
कल्याण,जि. ठाणे-४२१ ६०५ 
| कल्याण व्हेळफेयर मर्चट एज्यूकेशन सोसायटीचे बी. ए. ( तिसरी तुकडी)(२४०-३६०) 
लक्ष्मण देवराम सोनावणे कॉलेज ऑफ आर्टस अन्ड | बी. कॉम (अकौन्टिग अन्ड फायनान्स) 
कॉमर्स,अग्नीशामक दलासमोर, दुर्गाडी किल्लाच्या (दुसरी तुकडी)(६०-१२०) 
जवळ, मुरबाड रोड, कल्याण (प), जि. ठाणे एम. एस्सी. (इन्फोरमेशन टेक्नॉलळॉजी)) 
(दुसरी तुकडी) (२०-४०) 
८ | जान्हवीज मल्टी फाउंडेडानचे वंदे मातरम कॉलेज |।बी. काम. 
ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स दिवा-वसई रेल्वे | बी. कॉम (अकाउंटिग अँन्ड फायनांस) 
रूट, कोपर गाव, कोपर (प), विष्णू नगर, डोबिवली, | बी. एम. एस. 
जि. ठाणे- ४२१ २०२ 
९ | जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे कळा, वाणिज्य व बी. ए. (१२०-२४०) 
विज्ञान महाविद्यालय, म्हसा, ता. मुरबाड, 
जि. ठाणे-४२१ १०४ 
7 ० | साई सेवा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे श्री इंद्रपाल विधी (३ वर्षे) (६०-१२०) 
बाबुराव चौघुले लॉ कॉलेज, राहनाळ, अंजूरफाटा, 
ता. भिवंडी, जि. ठाणे- ४२१ ३०२ 
ig १ | सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळीचे लॉ कॉलेज विधी (३ TY) (६०-१२०) 
खारे-खूरण रोड, ता. आणि जि. पालघर ४०१४०४ 
१२ | आर. पी. एज्यूकेडानल ट्रस्टचे आर. पी. इन्स्टिटयुट | बी. एस्सी (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
ऑफ हॉस्पिटॅलिटी अँन्ड मॅनेजमेंट 
प्लॉट नं ४४, शास्त्री नगर, गणपती मंदीराजवळ, 
वसई (प),जि. पाळघर 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र तुकडी नियमित करणे 

a 3 Ib ed 

१३ | ज्ञानोदया एज्यूकेशन ट्रस्टचे ज्ञानोदया डिग्री बी. कॉम (१२०-२४०) 


कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स 
कोल्ही चिंचोटी कामन रोड, वसई (पृ), जि. 
पालघर - ४०१ २०८ 

ह्‌ कमळगौरी few पाटील शिक्षण संस्थेचे सदगुरू । बी. काम 
वामनबाबा कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय 
तळोजा, प्लॉट नं २९, सेक्टर ११, सिडको, 

ता. पनवेल, जि. रायगड 

१५ | आय.टी. एम. ट्रस्टचे इन्स्टिटयुट ऑफ हॉटेल बी. एस्सी (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
मॅनेजमेंट आयटीएम कॅम्पस, २५ आणि २६ (१२०-१८०) 

इन्स्टिटयुहानळ एरिया, सेक्टर-४, 
खारघर (पू, जि रायगड - ४१० २१० 
१६ | पिपल्स एज्यूकेशन सोसायटीचे डा बाबासाहेब एम. एस्सी. (ऑरगॅनिक केमिस्ट्री) 
आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अन्ड 
कॉमर्स महाड, जि. रायगड- ४०२ ३०१ 
श्‌ नवकोकण एज्यूकेशन सोसायटीचे डॉ. दातार एम. एस्सी (ऑरगॅनिक केमिस्ट्री) 
सायन्स, डॉ बेहरे आर्टस अँन्ड श्री पिळूकाका 
जोशी कॉमर्स कॉलेज (डी. बी. जे. कॉलेज) 

एस. के. पाटील नगर, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी 
१८ ।के. व्ही. पेढारकर कॉलेज आर्टस, सायन्स अँन्ड Commerce-Bachelor of 
कॉमर्स डोंबिवली (प.) ता. कल्याण जि. ठाणे Commerce (Accounting and 
829203 (मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या Finance ) १ Div (medium - 
या.क्र.५६७०/२०१९ च्या दिनांक 93.0§.209% | English) 

च्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव विचारात 
घेण्यात आला आहे) 

१९ | हिंदी विद्या प्रचार समितीचे कोलेज ऑफ लॉ विधी (३ वर्षे) (६०-१२०) 
घाटकोपर स्टेशनच्या बाजूला, घाटकोपर (प.), विधी (५ वर्षे (६(०-१२०) 
मुंबई- ४०० ०८६ 
२० | अभय शिक्षण केंद्राचे राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ  । विधी (३ वर्षी 
लॉ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, कन्नमवार 
नगर क्र १, विक्रोळी (पू), मुंबई- ४०० ०८३ 

29 | विवेकानंद एज्यूकेशन सोसायटीचे कालेज ऑफ | विधी (३ वर्षी 
लॉ, सिंधी सोसायटी, चेंबूर, मुंबई- ४०० ०७१ 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र तुकडी नियमित करणे 
हि ३ 1४ 
२२ | हबीब WHIMS अँन्ड वेल्फेअर सोसायटीचे विधी (३ वर्षे) 
एम. एस. कॉलेज ऑफ GT, हबीब एज्यूकेशनल 
कॉम्लेक्स, एम. एच. मोहानी रोड, कौसा, मुंब्रा, 
जि. ठाणे- ४०० ६१२ 
२३ श्री राहुल एज्यूकेशन सोसायटीचे a Vos. आर. । विधी (३ वर्षे) (६०-१२०) 
तिवारी कॉलेज ऑफ लॉ, कनाकिया पार्क, मिरा 
रोड (पृ), जि. ठाणे- ४०१ १०७ 
२४ । जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे जीवनदीप लॉ एल. एल. बी. (६०-१२०) 
कॉलेज, गोवेली, ता. कल्याण, जि. ठाणे- ४२१ १० 
२५ | कमळगीौरी हिरू पाटील शिक्षण संस्थेचे विधी (३ वर्ष) 
बाळासाहेब ठाकरे लॉ कॉलेज, सेक्टर ११, 
सिडको तळोजा वसाहत, सिडको, ता. पनवेल, 
जि. रायगड-४१० २०८ 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
२६ | BAAR चव्हाण कळला, वाणिज्य व विज्ञान १) विज्ञान व तंत्रज्ञान-बॅचळर ऑफ 
महाविद्यालय, लाखांदुर , भंडारा सायंस- १ तुकडी -(माध्यम-[ इंग्रजी ]) 
२) वाणिज्य व व्यवस्थापन-बँचलर 
ऑफ कॉमर्स- १ तुकडी -(माध्यम- 
[इंग्रजी]) 
२७ | तायवाडे कॉलेज, महादुला-कोराडी, नागपूर १) वाणिज्य व व्यवस्थापन-बँंचलर 
ऑफ कॉमर्स- १ तुकडी - (माध्यम- 
[इंग्रजी]) 
२) विज्ञान व तंत्रज्ञान-बॅचळर ऑफ 
सायन्स-१ तुकडी - (माध्यम-इंग्रजी]) 
२८ । न्यु आर्टस्‌, कॉमर्स अण्ड सायन्स कॉलेज, वर्धा १) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ 
सायंस (बायोटेक्नॉलॉजी) -२२ वरून 
२२-(माध्यम-[इंग्रजी]) 
२) वाणिज्य व व्यवस्थापन-मास्टर 
ऑफ कॉमर्स-८० वरून ८०- (माध्यम- 
[इंग्रजी][मराठी]) 
२९ | विद्याभारती कॉलेज, सेलू जि. वर्धा १) वाणिज्य व व्यवस्थापन-मास्टर 
ऑफ कॉमर्स- Co वरून ८०-(माध्यम- 
[इंग्रजी][मराठी]) 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र तुकडी नियमित करणे 
Pa 3 1४ 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

३० | डा. भास्कर पांडुरंग हिवाळे एज्युकेशन विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.सी.ए.(विज्ञान) 
सोसायटीचे अहमदनगर महाविद्यालय, 
पत्ता-स्टेशन रोड, अहमदनगर, जि.अहमदनगर, 
पिनकोड-४१४००१ 

३१ | रयत शिक्षण संस्था एस.एस.जी.एम.शासत्र गौतम | विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
आर्टस आणि संजीवनी कॉमर्स महाविद्यालय, एम.एस्सी.ऑरगॅनिक केमिस्ट्री, 
पत्ता-ता.कोपरगाव, जि.अहमदनगर, एम.एस्सी. अनॅलिटिकल केमिस्ट्री 
पिनकोड-४२३६०१ 

३२ | कोपरगाव तालुका शिक्षण संस्था के.जे.सोमय्या । वाणिज्य्‌ व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
पत्ता-मोहनीराजनगर, ता.कोपरगाव, एम.एस्सी.ऑरगॅनिक केमिस्ट्री, 
जि.अहमदनगर पिनकोड-४२३६०१ एम.एस्सी. फिजिक्स, बी.एस्सी- 

कॉम्प्युटर सायन्स, बी.एस्सी. 

33 श्री.मारुतराव घुले पाटील शिक्षण संस्था विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी. 
जिजामाता शास्त्र व कला महाविद्यालय, अनॅलिटिकल केमिस्ट्री 
पत्ता-ज्ञानेश्वर नगर मु.पो.भेंडा ता.नेवासा, 
जि.अहमदनगर 

३४ | श्री. दादसाहेब राजळे शिक्षण संस्था, दादा पाटील । विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी- 
राजळे कला व विज्ञान महाविद्यालय, पत्ता- अनॅलिटिकल केमिस्ट्री 
आदिनाथ नगर, ता. पाथर्डी, जि.अहमदनगर 

३५ | शिक्षण प्रसारक संस्था संगमनेर, नगरपालिका  । विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी- 
कला, दा.ज.मालपाणी वाणिज्य व ब.ना. सारडा | अनॅलिटिकल केमिस्ट्री 
विज्ञान महाविद्यालय, संगमनेर, घुलेवाडी, 
ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर 

३६ | at. नेमीनाथ जेन ब्रह्मचार्याश्रम(जेन गुरुकुल) वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.काम 
संचलित, कर्मवीर केडावळाळजी हरकचंदजी 
आबड कला, श्रीमान मो.गी.लोढा वाणिज्य आणि 
श्रीमान पी.एच.जेन विज्ञान महाविद्यालय, चांदवड, 
पत्ता-ता.चांदवड, जि.नाशिक, पिनकोड-४२३१०१ 

३७ | अनेकान्त एज्युकेशन सोसायटी,तुळजाराम विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी- 
चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती, जि.पुणे झुलॉजी 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र तुकडी नियमित करणे 
Ea 3 re See 

३८ | एशियन अकॅडमी ऑफ एज्युकेशन अंड रिसर्च वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
एशियन कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्स, पत्ता- | विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी. 
२८/१५/१६ Fe धायरी रोड,(पारी कंपनी चौक), | कॉम्प्युटर सायन्स 
पुणे, ता.हवेली (महानगर पालिका हद्द वगळून), 
जि.पुणे, पिन-४११०४१ 

३९ | चाकण शिक्षण मंडळ, कला व वाणिज्य वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
महाविद्यालय, पत्ता-चाकण, आगरवाडी रोड, 
ता.खेड,जि.पुणे, पिनकोड-४१०५०१ 

go ।खे.ता.शि.प्र.मंडळ , साहेबरावजी बुट्ठेपाटील वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
महाविद्यालय, पत्ता-राजगुरुनगर,ता.खेड, जि.पुणे 

४१ | सिहगड टेक्नीकल एज्युकेशन सोसायटी, सिंहगड । विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (एच.एस) 
इन्स्टिट्युट हॉटेल मॅनेजमेंट अंड केटरिंग बॅचलर ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
टेक्नॉंलॉजी पत्ता-गट नं-३०९, HMM बु. 
ळोनावळा-४१०४०१ (मावळ), ता.मावळ, जि.पुणे 

४२ | राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळ, कला वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पत्ता-लांडेवाडी, । वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.कॉम, 
भोसरी, ता. पिंपरी चिंचवड (महानगरपालिका हद्द, । मानवविज्ञान-बी.ए. 
जि.पुणे पिन-४११०३९ 

४३ | कॅम्प एज्युकेडान सोसायटी डा. अरविंद बी.तेलंग  । विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (एच.एस) 
इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट पत्ता-प्लॉट नं. । बॅचलर ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
जी/पी/ १५९ जी. ब्लॉक एम.आय.डी.सी. चिंचवड 
पुणे-४११०१९, ता.पिंपरी चिंचवड (महानगरपालिका 
Be) जि.पुणे 

४४ | पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, मामासाहेब मोहोळ वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम, 
महाविद्यालय, पत्ता-४८-१अ, एरडवणा,पौडरोड, मानवविज्ञान-बी.ए. 
पुणे,ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द) जि.पुणे, 
पिन-४११०३८ 

४५ | पीपल्स एज्युकेडान सोसायटी, डॉ. आंबेडकर मानवविज्ञान-बी.ए. 
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, 
पत्ता-जयजवाननगर, येरवाडा,पुणे-६, 
ता.-पुणे (महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे 

४६ | द.पी.जी.के. मंडळ, एच.व्ही. देसाई महाविद्यालय, | विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी. 
पत्ता-देसाई ब्रदर्स विद्याभवन,५९६ बुधवार पेठ,  । मायक्रोबायोलॉजी 
ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र तुकडी नियमित करणे 
ae 3 i: Sr 

४७ | महर्षी कर्वे स्री शिक्षण संस्था श्री सिद्धिविनायक वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम, 
महिला महाविद्यालय, कर्वे नगर, पुणे-५२ , पत्ता-कर्वे | वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.कॉम 
नगर, पुणे(महानगरपालिका हद्द) जि.पुणे 

४८ | महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी आबासाहेब गरवारे । मानवविज्ञान-बी.ए. 
महाविद्यालय, कर्वे रोड, ता. पुणे (महानगरपालिका 
हद्द) जि.पुणे 

४९ । पुणे विद्यार्थीगृह विज्ञान महाविद्यालय पत्ता-४४, विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. कॉम्प्युटर 
विद्यानगरी शिवदर्शन पर्वती,पुणे-४११००९ ता. पुणे । सायन्स 
(महानगरपालिका हद्द) जि.पुणे 

५० | विजयराज भारत एव्हिएठान अंड टेक्नॉलॉजी विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी. एव्हिएठान 
फाऊंडेशन चे पुणे इन्स्टिट्युट ऑफ एव्हीएशन 
टेक्नॉंलॉजी, पुणे पत्ता-सर्वे नं. ६५ अशोक Gos 
वर्कशॉप च्या मागे कात्रज मुंबई बायपास, आंबेगाव 
बु., पुणे-४११०४६ ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द) 
जि.पुणे 

५१ | क्रिएटिव्ह एज्युकेशनल फाऊंडेशन स्वराज वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम, 
कॉलेज ऑफ कॉर्मर्स, पत्ता- बिल्डिंग नं- 
६००, गुरुदत्त हाऊसिंग सोसायटी, पुणे, सातारा 
रोड, खुठाबू हॉटेलच्या मागे, बालाजीनगर, 
धनकवडी, पुणे, ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द) 
जि.पुणे 

५२ | डेक्कन एज्युकेडान सोसायटी श्री. Taos मानवविज्ञान-बी.एस.एल.- 
फिरोदिया विधी महाविद्यालय, पत्ता-फर्ग्युसन बी.ए.एल.एल.बी. 
महाविद्यालय आवार, पुणे, ता. पुणे मानवविज्ञान-एल.एल.बी.(तीन 
(महानगरपालिका हद्द) जि.पुणे DIT ऑफ लॉज 

एस.एन.डी. टी. विद्यापीठ 

५३ | शिवम महिला शिक्षण प्रसारक मंडळ, कालेज ऑफ । अतिरिक्त तुकडी- बी.डिझाईन 
होम सायन्स, काबाडी मोहल्ला, उडशील मठ समोर, 
जालना-४६०२०३, जि.जालना 

५४ | नॉलेजपार्क फॉर रुरल डेव्हलपमेंट, लेट पार्वतीबाई | अतिरिक्‍त तुकडी-एल.एल.बी. 
जोंधळ, वुमेन्स लॉ कॉलेज, जुना डोंबिवली रस्ता, 
शास्त्री नगर, ठाणे, डोंबिवळी-४२१२०२ जि.ठाणे 

५५ | श्री. मोहटादेवी शिक्षण संस्था, प्रगती विज्ञान (बी.एस्सी. जनरल) 
महाविद्यालय,सावखेडा, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र तुकडी नियमित करणे 
शि ३ 1... : ढी. | 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव 

५६ | महात्मा गांधी शिक्षण मंडळाचे कला, विज्ञा व  ।बी.बी.ए.-व्दितीय वर्ष 
वाणिज्य महाविद्यालय, चोपडा, यावल रोड, बी.सी.ए.-तृतीय वर्ष 
चोपडा, ता.चोपडा, जि.जळगाव 

५७ । पुज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाचे ag. | बी.एस्सी.-व्दितीय वर्ष 
पाटील कला, गि.बा.पटेल विज्ञान आणि शहादा । बी.एस्सी.-तृतीय वर्ष 
तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ वाणिज्य 
महाविद्यालय, शहादा, ता.शहादा, जि.नंदुरबार 

५८ | सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळ, धुळे संचलित बी.एस्सी. प्रथम वर्ष 
वसंतराव नाईक कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, शहादा,जि.नंदुरबार 

५९ ।आर.सी.पटेल एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित बी.बी.ए.-प्रथम वर्ष, 
इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट रिसर्च अँड बी.सी.ए.-प्रथम वर्ष 
डेव्हलपमेंट, शिरपूर, धुळे, करवंद नाका, शिरपूर, 
ता.शिरपूर, जि.धुळे 

६० | जी.एच.रायसोनी एज्युकेशनल फाऊंडेशन बी.बी.ए.-तृतीय वर्ष, 
सोसायटी, जी.एच. रायसोनी इन्स्टिट्युट ऑफ  ।बी.सी.ए.-व्दितीय वर्ष 
बिझनेस मॅनेजमेंट जळगाव, गट क्र.५७/१, 
शिरसोली रोड, मोहाडी, ता.जि. जळगाव. 

६१ | खान्देश कालेज एज्युकेशन सोसायटीचे बी.बी.ए.-प्रथम वर्ष, 
इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट अँण्ड रिसर्च, जळगांव, | बी.सी.ए-प्रथम वर्ष 
आयएमआर कॅम्पस, डी.आय.सी.च्या मागे, 
एन.एच.-६,जळगाव, ता.जि.-जळगाव. 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

६२ | al. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था संचलित, बी.कॉम.-भाग-१ अ.तुकडी क्र.१ 
श्रीमती अक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या 
महाविद्यालय, इचलकरंजी, ता.हातकणंगले, 
जि. कोल्हापूर 

६३ | सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ, बी.एस्सी.-भाग-३ तुकडी क्र.-१ 
माळवाडी,कातोली, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर, 
कला व वाणिज्य्‌ विज्ञान महाविद्यालय, आसुर्ळे 
पोले, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र तुकडी नियमित करणे 
eae | 3 1४ 
६४ | कौन्सिल ऑफ Usha कोल्हापूर, हाहाजी लॉ | पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रम-प्रथम 
कॉलेज, कोल्हापूर वर्ष तुकडी क्र.-१ 
६५ | OS एज्युकडञान सोसायटी, श्रीमती कस्तुरबाई  ।बी.एस्सी.-भाग-२ अतिरिक्‍त तुकडी 
वालचंद कॉलेज (कला व विज्ञान), सांगली क्र.-२ 
बी.एस्सी.-भाग-३ अतिरिक्‍त तुकडी 
क्र.-२, 
६६ । कासेगांव शिक्षण संस्था, श्रीमती कुसुमताई बी.कॉम-भाग-२ अतिरिक्‍त तुकडी 
राजारामबापू पाटील महाविद्यालय, इस्लामपूर, । क्र.-१ 
ता.वाळवा, जि.सांगली 
६७ | रयत शिक्षण संस्था, सातारा, सद्‌गुरु गाडगे एम.एस्सी- भाग-१(ऑरगॅनिक 
महाराज कॉलेज, कराड, ता.कराड, जि.सातारा | केमिस्ट्री) अतिरिक्‍त तुकडी क्र.-१ 
(तुकडी वाढ ४१ वरुन ६०, 
एम.एस्सी- भाग-१(अनॅलिटिकल 
केमिस्ट्री) अतिरिक्‍त तुकडी क्र.-१ 
(तुकडी वाढ २१ वरुन ४०, 
एम.एस्सी- भाग-१(इंडस्ट्रियल 
मायक्रोबायोलॉजी) अतिरिक्‍त तुकडी 
क्र.-१ (तुकडी वाढ २१ वरुन ४०), 
एम.एस्सी- भाग-१(स्टॅटिस्टीक्स) 
अतिरिक्त तुकडी क्र.-१(तुकडी वाढ 
२१ वरुन ४०, 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
६८ | रयत शिक्षण संस्थेचे लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील । एम.कॉम.- भाग-२ 
महिला महाविद्यालय, सोलापूर (अँडव्हान्स अकांउन्टसी) 
६९ | के. संभाजीराव गरड बहुउद्देशीय व संशोधन बी.एस्सी. - भाग - १ 
संस्थेचे देशभक्त संभाजीराव गरड महाविद्यालय, 
सोलापूर 
७० ।कै. संभाजीराव गरड बहुउद्देशीय व संशोधन बी.कॉम.- भाग - 9 
संस्थेचे देशभक्त संभाजीराव गरड महाविद्यालय, 
सोलापूर 
७१ | सांगोला तालुका उच्च शिक्षण मंडळाचे सांगोळा |। बी.एस्सी. (इ.सी.एस.) - भाग-१ 
महाविद्यालय, सोलापूर 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र. तुकडी नियमित करणे 
ae 3 a ae 

७२ श्री. ऐ.प.दि. जेन पाठशाळा, सोलापूर संचलित | बी.कॉम.-भाग-२ 
हिराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सोलापूर 

७३ श्री. ऐ.प.दि. जेन पाठशाळा, सोलापूर संचलित ।बी.बी.ए.-भाग-२ 
हिराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सोलापूर 

७४ | sft. शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे बी.पी. बी.कॉम. - भाग - 3 
सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, सोलापूर 

७५ | sft. शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे बी.पी. बी.कॉम. - भाग- 2 
सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, सोलापूर 

७६ | sft. शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे बी.पी. बी.कॉम. - भाग - १ 
सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, सोलापूर 

७७ । रयत शिक्षण संस्थेचे लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील । बी.कॉम. भाग- २ 
महिला महाविद्यालय, सोलापूर 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

७८ | मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, शिव । बी.कॉम. 
छत्रपती महाविद्यालय, औरंगाबाद 

७९ | मत्स्योदरी शिक्षण संस्था संचलित, कला, विज्ञान | बी.एस्सी. 
व वाणिज्य महाविद्यालय, अंबड,जि.जालना 

८० | मत्स्योदरी शिक्षण संस्था संचलित, कला, विज्ञान | बी.कॉम. 
व वाणिज्य महाविद्यालय, अंबड,जि.जाळना 

८१ | मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सुंदरराव | बी.एस्सी. व बी.काम. प्रत्येकी एक 
सोळंके महाविद्यालय, माजलगाव, तुकडी 
ता.माजलगाव,जि.बीड 

८२ | राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे राजकुंवर | बी.एस्सी. १ तुकडी 
महाविद्यालय, अजिठा, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद 

८३ | राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, जाळना  ।बी.एस्सी. १ तुकडी 
संचलित राजकुंवर महाविद्यालय, बनोटी, 
ता.सोयगाव, जि.औरंगाबाद 

८४ | राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित, । बी.ए.,बी.कॉम.व बी.एस्सी. 
राजकुंवर महाविद्यालय बनोटी, ता. सोयगाव, जि. 
औरंगाबाद याचिका क्र. १२०७४/२०२० 

८५ | राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित, । बी.ए.,बी.काम.व बी.एस्सी. 
राजकुंवर महाविद्यालय अंजिठा, ता. सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद याचिका क्र. १२०७७/२०२० 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


अ.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन तुकडी/ जलदगती 
क्र तुकडी नियमित करणे 
Pa 3 are: आण 


स्वामी रामानंद तीर्थ नांदेड विद्यापीठ, नांदेड 

८६ | महाराष्ट्र शिक्षण समितीचे महाराष्ट्र महाविद्यालय, | बी.कॉम.-प्रथम वर्ष-अतिरिक्‍्त तुकडी 
निलंगा,जि.लातूर 
१... ओतीव शती: 

१. अस्तित्वात असलेल्या ज्या महाविद्यालयात नवीन अतिरिक्त तुकड्या मंजूर करण्यात आलेल्या 
आहेत, त्या महाविद्यालयाने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल 
स्टँप पेपरवर सादर करावे. 

२. महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 

३. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवश्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचाळकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्‍त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास 
द्यावे. 

४. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 

५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑॅफिलिएहान ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन 
२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

६. संबंधित विद्यापीठांनी, वरील विवरणपत्रातीलळ महाविद्यालयांनी प्रकरणपरत्वे नॅक मुल्यांकन/ 
पुनर्मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा 

३. विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 
शासन मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ मधील 
प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा 
पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्‍त 
तुकड्यांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर अतिरिक्त तुकड्यांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर अतिरिक्‍त तुकड्यांची मान्यता रद्द समजून तसे 
शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या 
नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये 
उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन आदेशा क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०५/२०)/मशि-४ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७३११२०५००७००८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


४) संबंधित संस्था,(विद्यापीठामार्फत) 


Dattatray 
Vasantra 
o Kharke 


Digitally signed by Dattatray 
Vasantrao Kharke 

DN: c=IN, o=Government of 
Maharashtra, ou=higher & technical 
education dept, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78f 
ff05921827123426ec3977a7476478c 
e183be979d, cn=Dattatray Vasantrao 
Kharke 

Date: 2020.08.01 19:10:19 +05'30' 


(द.व. GIRS) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) 
) 
३) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


५) निवड नस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


